दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान 
आयोग, मुंबई मधील “गट अ ते गट-ड” 
संवर्गातीलपदाकरीता दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: मातंसं २०२१/प्र.क्र.१५/से-२/३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख:- १९ जुलै, २०२१ 


संदर्भ- 


सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्राज्ञान), शासन निर्णय क्रमांक: मातंसं २०२१/प्र.क्र.१५/ 
से-२/३९, दिनांक ६ एप्रिल, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


सामान्य प्रशासन विभाग (मात set निर्णय क्र. मातंस २०२१/प्र.क्र.१५/से.२/३९ 


दि.०६.०४.२०२१ यातील परिच्छेद क्रमांक 2 Hele “तथापि, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान 


आयोगामधीळल दोन पदे से-१ यांनी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात वरिष्ठ वैज्ञानिक/कनिष्ठ वैज्ञानिक 


पदांचा समावेश करण्यात आलेला असल्यामुळे सदर पदांचा Gada या शासन निर्णयात करण्यात 


आलेला नाही” हे वाक्य वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७१९१४४३२१८१११ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Medha Tukaram 
Bhogaonkar 
Date: 2021.07.19 15:17:57 +05'30' 
(मेधा भोगांवकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मातंसं २०२१/प्र.क्र.१५/से-२/३९ 


A) 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे, 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१२. कक्ष अधिकारी, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई- ३२ 
१३. क.अ. (का.१९-अ) सा.प्र.वि मंत्राळय मुंबई-३२ 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


